शासकीय तंत्रनिकेतनातील अधिव्याख्याता 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. पकास-३४१८/प्र.क्र.१४१/१८/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १० डिसेंबर, २०१८. 


पहा :- संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/ 
परिविक्षा/२०१८/६४८, दि. २५/०९/२०१८. 


शासन निर्णय:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनामधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील 
शासकीय तंत्रनिकेतन,उस्मानाबाद येथील संबंधित अधिव्याख्याता यांनी दोन वर्षांचा परिविक्षा 
कालावधी समाधानकारक रित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिविक्षा कालावधी विवरणपत्रातील 
स्तंभ क्र. ६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती पुढे चाळू 
ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उमेदवाराचे नांव, नियुक्तीचा कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा 
पदनाम व ज्या संस्थेत । शासन निर्णय धारण कालावधीत कालावधी पूर्ण 
कार्यरत आहेत त्या । क्रमांक व दिनांक | केल्याचा उपभोगलेली केल्याचा 
संस्थेचे नांव दिनांक रजा दिनांक 
2. 3. 1 ४. | . ५. ६. 
श्री. सहदेव बाबुराव एससीटी- १४/१०/२०१३ अजित रजा ३१/१०/२०१५ 
कोटमाळे, अधिव्याख्याता | ६५१०/(२२५/१०) / (म.पू) दि.३०/१०/२०१५ ते (म.नं.) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, तांशि-१. दि.३१/१०/२०१५ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, | दि. १०/०२/२०११ ०२ दिवस व इतर 
उस्मानाबाद व एससीटी- ०१ दिवस 
&490/(224/90) / एकूण ०३ दिवस 
तांशि-७ शासन अर्जित रजा (रोख 
पूरकपत्र देय न होणारे) 
दि.०४/१०/२०१३. दि.०८/०१/२०१४ ते 
दि.१०/१/२०१४ 
३ दिवस व इतर १२ 
दिवस 
एकूण १५ दिवस 
(एकूण १८ दिवस) 


शासन निर्णय क्रमांकः पकास-३४१८/प्र.क्र.१४१/१८/तांशि- ७ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१०१७२४४५७८०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by Sudhir Jaya Shetty 


न DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
hi [| And Technical Edi Department 
1 postalCode=400032, st=Mahi 


2.5.4.20=72ea277025fdf5a4898b244953b82406eea05 
963bc456f1e1e8621e5917d830! 


Jaya Shetty नया 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
© संबंधित अधिव्याख्याता (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,औरंगाबाद, 
३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, उस्मानाबाद, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद, 
६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


